महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०१७ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 


या पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
3 रा मजला,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : २८ जानेवारी २०२० 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. ३७४(२)/२०१७/१४ ब, दि.२१.०६.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा २०१७ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ या गट-ब पदांवरील 
नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४(२)/२०१७/१४-ब, दिनांक २१.६.२०१९ च्या पत्रान्वये सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य) पदावर नियुक्तीसाठी शिफारसप्राप्त ६५ उमेदवारांपैकी खाली नमूद केलेल्या सद्यस्थितीत 
AQ पात्र ठरलेल्या ५६ उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या पदावर सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१५ (रुपये ४१८००-१३२३००) मध्ये जलसंपदा विभागात ते 
ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. मलोआ नांव जात नियुक्तीचा 
गुणवत्ता प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 

ai 3 ? 8 ५ 
[> be 9/2049 | श्री.बादाडे भारत रामेश्वर खुला खुला 
2. 2/2099 | श्री.पाटील सागर अलीयास सौरभ सुभाष | खुला खुला 
3. 3/2099 | श्री.ठाकूर सौरभ प्रल्हादसिग खुला खुला 
४. ४/२०१७ | श्री.पाटील ओंकार आप्पासो खुला खुला 
५. | 4/2049 | श्री.गायकवाड स्वप्निल बबनराव खुला खुला 
६. ६/२०१७ | श्री.बोरगमवार अभिषेक दिलीप भ.ज.ब. खुला 
७. ७/२०१७ | श्री.पाटील ओम बब्रूवान खुला खुला 
न ८/२०१७ | श्री.पाटील अभयसिह बाबासाहेब खुला खुला 
९. ९/२०१७ | श्री.हजारे निखिल राजेंद्र खुला खुला 
| a0. | ०. | 40/2049  श्री.चिद्दरवार सजल माधवराव खुला खुला 
| पैवे. | १. | १२/२०१७ | श्री.शिदे सागर अंबादास खुला खुला 
१२. | १३/२०१७ | श्रीमती फडतरे शीतल जगन्नाथ खुला खुला 
१३. | १४/२०१७ | श्री.वाघ WaT बाळासाहेब खुला खुला 
१४. | १५/२०१७ | श्री.शेलार शैलेश सदाशिव इमाव खुला 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


अ.क्र मलोआ नांव जात नियुक्तीचा 
गुणवत्ता प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 
tee 3 ? ह ५ 
१५. | १६/२०१७ | श्री.शिदाडे अविनाश भाऊसाहेब खुला खुला 
१६. | १७/२०१७  श्री.भंडारे संभाजी मधुकर इमाव खुला 
१७. | 92/2099  श्री.तळतकर अक्षय प्रकाशराव खुला खुला 
१८. | १९/२०१७ | श्री.गुघाने रोशन ज्ञानेश्वर इमाव खुला 
१९. | 20/2099  श्री.कोरके प्रशांत दत्तात्रय खुला खुला 
(खेळाडू ऐवजी) 
२०. | २२/२०१७ | श्री.बेणके आकाठा संजय इमाव इमाव 
२१. | २३/२०१७ श्री.पाटील संदेश प्रश्नांत इमाव इमाव 
२२. | २४/२०१७ | श्री.तांबे विशाल बाबासाहेब इमाव इमाव 
२३. | २५/२०१७ | श्री.नवघरे शुभम माणिकराव इमाव इमाव 
२४. | २६/२०१७ | श्री.मुजावर इरफान शाहाजहा इमाव इमाव 
२५. | २७/२०१७ | श्री.कदम अमोळ अशोक इमाव इमाव 
२६. | २८/२०१७ | श्री.कासार क्र्षषिकेश रविंद्र इमाव इमाव 
२७. | २९/२०१७ | श्री.घेरडे प्रदिप रामचंद्र इमाव इमाव 
२८. | ३०/२०१७ | श्री.चव्हाण मोहित राजेंद्र इमाव इमाव 
२९. | 39/2099  श्री.राऊत क्रषिकेडशा गोरक्ष इमाव इमाव 
(खेळाडू ऐवजी) 
३०. | ३२/२०१७ | श्री.टोकलवड Wal व्यंकटराव भ.ज.ब. भ.ज.ब. 
३१. | ३३/२०१७ | श्री.आव्हाड सचिन धर्मा भ.ज.ड. भ.ज.ड. 
३२. | ३४/२०१७ | श्री.दिंडोरे निरंजन गंगाधर विजा-अ विजा-अ 
३३. | 34/2049 | add दादासाहेब मारुती विमाप्र विमाप्र 
३४. | ३६/२०१७ | श्रीमती कोंडाळकर नेहा गणपत खुला खुला 
(महिला) 
३५. | ३९/२०१७ | श्रीमती बहेकार स्वाती FART इमाव खुला 
(महिला) 
३६. | ४०/२०१७ | श्रीमती अग्रवाल आयुषी प्रकाशा खुला खुला 
(महिला) 
३७. | ४१/२०१७ | श्री.वाघमारे दिपक सुरेठा अजा अजा 
३८. | ४२/२०१७ | श्रीमती कठाणे मनिषा प्रकाहा इमाव खुला 
(महिला) 
३९. | ¥3/2090  श्री.रामटेके धम्मदीप लहूकुमार अजा अजा 
vo. | ४४/२०१७ श्रीमती शिरभाते पायल अनिल इमाव खुला 
(महिला) 
४१. | ४५/२०१७  श्री.ससाणे अक्षय अशोक अजा अजा 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


अ. क्र. मलोआ नांव जात नियुक्तीचा 
गुणवत्ता प्रवर्ग प्रवर्ग 
क्रमांक 

Te | रै ? ह ५ 
४२. | ४६/२०१७ | श्रीमती कुलकर्णी सोनल सुधीर खुला खुला 
(महिला) 
४३. | ४७/२०१७ | श्रीमती पाटील प्रतिभा महावीर खुला खुला 
(महिला) 
४४. | ४८/२०१७ | श्रीमती भुजबळ दिपा देविदास खुला खुला 
(महिला) 
४५. | ४९/२०१७ | श्री.गवई शुभम राजकुमार अजा अजा 
४६. | ५०/२०१७ | श्री. मेश्राम स्वप्निळ खुशाल अजा अजा 
४७. | 49/2099 श्रीमती पासलकर रोहिणी कैलास खुला खुला 
(महिला) 
४८. | 42/2099 श्रीमती आवारे जासवंती पंडित इमाव इमाव 
(महिला) 
४९. | 43/2099 श्रीमती करडे स्नेहल सर्जराव इमाव इमाव 
(महिला) 
५०. | ५४/२०१७ | श्रीमती मुरकुटे किशोरी दगडू इमाव इमाव 
(महिला) 
५१. | ५५/२०१७ | श्रीमती आगरकर प्रिया राजकुमार इमाव इमाव 
(महिला) 
५२. | ५७/२०१७ | श्रीमती राजपूत शितल कांतिलाल विजा-अ विजा-अ 
(महिला) 
५३. | ५८/२०१७ | श्रीमती जाधव विनिता पुंडलिक अजा अजा 
(महिला) 
५४. | ६०/२०१७ | श्री.गांगोडे योगेश भिमराज अज अज 
५५. | ६३/२०१७ | श्री.देशामुख शुभम अनिल अज अज 
५६. | ६४/२०१७ | श्रीमती पुल्लावार पुजा सुरेठा भ.ज.ब. भ.ज.ब. 
(महिला) 


२. उपरोक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदावर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम लागू राहील. याबाबत उमेदवारांकडून 
प्रशिक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात महसुली विभाग वाटप नियमावलीतील तरतूदीनुसार विकल्प घेण्यात येईल व 
त्यानंतर त्यांना विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या गट-ब च्या पदावर तात्पुरती पदस्थापना 
देण्यात येईल. 

३. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-२ गट-ब मधील उमेदवारांची नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा 
परिविक्षाकाळ समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित श्तींच्या अधिन असेल:- 

(१) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा वर्ग-२ जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


(२) 


उपरोक्त सेवेत दाखल होऊ इच्छिणाऱ्या परिविक्षाधीन उमेदवारांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे दिनांक ०२/०३/२०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजता रुजू 
अहवाल देऊन अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, नाशिक यांचेकडून प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमासंबंधी आदेशा घ्यावेत. 
उपरोक्त परिविक्षाधीन उमेदवारांनी ते सेवेत रुजू होणार आहेत किंवा नाही ते दिनांक 
२९/०२/२०२० पर्यंत शासनास लेखी स्वरुपात कळवावे. त्यांनी दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत 
काही न कळविल्यास ते atts पदावरील नियुक्ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे 
गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
सदर उमेदवार दिनांक ०२/०३/२०२० रोजी हजर न झाल्यास किंवा काही अपरिहार्य उचित 
कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी शासनाकडून मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक 
असून तशी संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास विहित 
मुदतीत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील व त्यांचा 
नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी 
उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार 
नाही. 
मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८/०५/२०१८ व दिनांक 
२६/०९/२०१८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
वैद्यकीय तपासणी अहवाल अप्राप्त असलेल्या उमेदवारांना वैद्यकीय तपासणी अहवाल 
प्राप्त होण्याच्या (६ महिन्याच्या आत) व उमेदवार पात्र असण्याच्या अटीस अधीन राहून 
तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. (अ.क्र.३४,४८) 
चारित्र्य तपासणी अहवाल अद्याप अप्राप्त असणाऱ्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.९.१.२००९ व दि.२८.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर 
उमेदवारांची चारित्र्य पडताळणी नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत 
पूर्ण करण्यात यावी. ६ महिन्यांच्या आत चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त न झाल्यास सदर 
उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच, अहवाल असमाधानकारक 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त 
करण्यात येईल. (अ.क्र.१५,२६,२७,३४,५३) 
आवड्यकता भासल्यास सदर उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात 
प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन ४ वर्षापेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार 
ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 
त्यांच्या नियुक्‍्तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही किंवा, 
सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची Yo TY पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९(१) मधीळ पहिल्या परंतुकानुसार 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


(१०) 


(१४) 


(94) 


त्यांना परिविक्षाधिन कालावधीत वेतनवाढ मिळेल. 

उपरोक्त उमेदवारांपैकी ज्यांनी हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल 
किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल, तर हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा यासंबंधी 
केलेल्या नियमानुसार त्यांना भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 

उपरोक्त उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन पुरकपत्र क्रमांक 
: मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील 
तरतूदीनुसार संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 

खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित जागेवर शिफारस झालेल्या महिला उमेदवारांना 
महिला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी त्यांनी सादर केलेली उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतची (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्रे महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे 
यांच्याकडून तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधिन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. 

मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या तसेच आरक्षित प्रवर्गातील 
असूनदेखील आयोगाने ज्यांची खुला प्रवर्गातून शिफारस केलेली आहे अशा नियक्‍ती 
दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांचे जातीचे दावे संचालक, समाजकल्याण 
संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून तपासणीच्या अधिन राहील. (अ.क्र. 
१09१४,१६,१८,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३५,३७,३८ 
१३९ ,४५ ,४१ ,४० ,४६ ,४८,४९,५०,५१,५२,५३,५४,५५ ५६) 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ 
मधील तरतूदीनुसार नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना लागू ठरेल. त्यांना सध्या अस्तित्वात असेलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य 
निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्त उमेदवारांपैकी जे शासकीय 
कर्मचारी दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेतन निवृत्तिवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत 
असतील त्यांना वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो १००६/८७/सेवा-४, दिनांक 
१२.०१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधिन राहून महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 
नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : एसआरव्ही 
१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला 
किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक 
राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणजचे 
विभागाचे सचिव यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा 
स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी 
कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन 
शासनावर राहणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


(१६) 


(१८) 


(२०) 


महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील 
तरतूदीनुसार प्रशिक्षण सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे 
लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत 
असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्कम प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित 
प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला मेटा, नाशिक येथे रुजू होण्यापूर्वी अधिक्षक अभियंता व 
सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर 
करावी. 

प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांना परिविक्षाधिन कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न 
केल्यास किंवा व्यावसायिक परिक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे 
काम योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास ते सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील. 

अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांनी 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक 
२९.०२.२०१६ व शासन पूरक पत्र दिनांक ०३.०४.२०१७ मधील तरतूदीनुसार प्रशिक्षणार्थींचे 
विशेष मुल्यांकन अहवाल मेटा, नाशिक येथील प्रशिक्षण संपल्याबरोबर दोन प्रतीत सबंधित 
परिविक्षाधिन अधिकारी ज्या कार्यालयात पदस्थापित केला असेल त्या कार्यालयाकडे 
त्वरित पाठवावा. 

नियुक्‍ती दिलेले उमेदवार सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत 
कार्यरत असतील तर संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर 
केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. तसेच सदर कार्यमुक्त केल्याच्या 
पत्रासोबत त्यांचे बाबतचा विभागीय चौकशी अहवाल देखिल सादर करण्यात यावा. 

संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंतांनी सदर उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्तीबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि- 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दि.२९/०२/२०१६, दि.०३/०४/२०१७ व जलसंपदा विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.परिवी २०१६/(प्र.क्र.१७५/२०१६)/ आ(स.अ.श्रेणी-२), दि.२९/११/२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा 

सदर उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिवीक्षा कालावधीतील एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यानंतर देण्यात यावी व दुसरी वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचे 
आदेश निर्गमित झाल्यानंतर देण्यात यावी. 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे हजर होणाऱ्या उमेदवारांनी आपळा 
रुजू अहवाल तसेच सध्या केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत 
असलेल्या उमेदवारांनी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र व त्यासोबत त्यांचे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्ती २०१९ (प्र.क्र.१८५/आ(सअश्रे-२) 


प्रत, 


बाबतचा विभागीय चौकशी अहवाल अधिक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेमार्फत शासनास सादर करावा व आगाऊ प्रत 
शासनास त्वरीत सादर करावी. 


विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ 
खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबधित उमेदवारांविरुध्द 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१७०९०१२०२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Vinayak V Lawate 
V k V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
| Nn a ya Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eb6eSbc7ae 10ae9ecaa376fe734f5ee1858916a42c0c82108b0 
47be5703d1af3, 
serialNumber=81fd2869906a laeee21da3e5d509f89daa03571d84025 
a W a e €4321bc9f87546c02a1, cn=Vinayak V Lawate 
Date: 2020.01.28 17:36:26 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

सचिव(ज.सं.व्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 

महाळलेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 

महाळेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/कोकण 

मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, मेरी नाशिक. (प्रशासन अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक.) 


. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. संबंधित उमेदवार 

. आ(स.अ.श्रे.-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


